RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक १७० ] 


सोमवार, डिसेंबर ३१, २०१८ / पौष १० , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ५ ,किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४६३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक एमआयएस ०११८ / प्र.क्र २९( भाग-१) /रा.उ.शु-२.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की , महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ 
विक्रीची कमाल किंमत ) नियम , दारूबंदी, १ ९९ ६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम त्वरीत अंमलात आणावेत , आणि म्हणून महाराष्ट्र 
दारूबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा पंचवीसवा) च्या कलम १४३ पोट-कलम (३ ) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न 
करता ते करण्यात यावेत . 


पेय मद्य 


आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा पंचवीसवा ) च्या कलम १४३ च्या पोट -कलम ( १) व पोट - कलम ( २ ) च्या खंड 
( एच १) च्या उप खंड ( दोन ) व त्याबाबतीत प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे 

महाराष्ट्र 
(किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत) नियम , १९९ ६ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीतआहे, ते असे : 

( १) या नियमांना महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत ) ( सुधारणा) नियम , २०१८ असे संबोधण्यात यावे. 
( २ ) या नियमांची अंमलबजावणी दिनांक १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात येईल . 

( ३ ) महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत ) नियम , १९९ ६ च्या नियम ५ च्या खंड ( A) च्या उप खंड ( ii) मधील परिच्छेद 
( a) व ( b ) व त्याखालील उदाहरणांऐवजी खालीलप्रमाणे 

मजकूर 

समाविष्ट 
“( a ) भारतात बाटलीबंद केलेल्या आयात मद्यासह विदेशी मद्याचे (स्पिरीटस ) प्रति बल्क लिटर निर्मिती 

मूल्य 
( रुपये दोनशे दहा फक्त) पेक्षा जास्त नसल्यास निर्मिती मूल्याच्या ५ पट अधिक विक्रीकर प्रचलित दराने . 


करण्यात यावा . 


रुपये २१० 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४६३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, डिसेंबर ३१ , २०१८ / पौष १० , शके १ ९ ४० 


( b ) भारतात बाटलीबंद केलेल्या आयात मद्यासह विदेशी मद्याचे (स्पिरीटस ) प्रति बल्क लिटर निर्मिती मूल्य रुपये २१० 
( रुपये दोनशे दहा फक्त ) पेक्षा जास्त असल्यास निर्मिती मूल्याच्या ५ पट अधिक रुपये २१० ( रुपये दोनशे दहा फक्त ) पेक्षा जास्त असणारे 
निर्मिती मूल्याच्या ४ पटीने वाढवून येणारी रक्कम अधिक विक्रीकर प्रचलित दराने. 


उदाहरणे. 


( १) जर ७५० मि.ली. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या निर्मिती मूल्य रुपये १७५ घोषित केले तर किरकोळ विक्रीची कमाल 
किंमत रुपये [१७५ X ५ + ( १७५-१५७.५० ) x ४] + ३५ % टक्के विक्रीकर म्हणजे रुपये ९ ४५ + ३३०.७५ = रुपये १२७५.७५ पेक्षा 
जास्त असणार नाही. 


( २ ) जर १८० मि.ली. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या बाटलीचे निर्मिती मूल्य रुपये ४५ घोषित केले तर किरकोळ विक्रीची 
कमाल किंमत रुपये [४५ x ५+ ( ४५-३७.८० ) x ४] + ३५ % टक्के विक्रीकर म्हणजेच रुपये २५३.८० + ८८.८३ = रुपये ३४२.६३ 
पेक्षा जास्त असणार नाही. " 


( ३ ) महाराष्ट्र 

पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत ) नियम , १ ९९ ६ च्या नियम ५ च्या खंड ( A1 ) च्या उप खंड (i ) मधील 
परिच्छेद ( a ) व ( b) ऐवजी खालीलप्रमाणे 

मजकूर 

समाविष्ट करण्यात यावा . 
“( a ) विदेशी मद्याचे ( स्पीरीटस) प्रति बल्क लिटर निर्मिती मूल्य रुपये २१० (रुपये दोनशे दहा फक्त) पेक्षा जास्त नसल्यास 
निर्मिती मूल्याच्या ५ पट अधिक विक्रीकर प्रचलित दराने अधिक सीमा शुल्क . 

( b ) विदेशी मद्याचे (स्पिरीटस) प्रति बल्क लिटर निर्मिती मूल्य रुपये २१० (रुपये दोनशे दहा फक्त) पेक्षा जास्त असल्यास 
निर्मिती मूल्याच्या ५ पट अधिक रुपये २१० ( रुपये दोनशे दहा फक्त ) पेक्षा जास्त असणारे निर्मिती मूल्याच्या ८ पटीने वाढवून येणारी 
रक्कम अधिक विक्रीकर प्रचलित दराने अधिक सीमाशुल्क ." 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पी . एच . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ३१ , २०१८ / पौष १० , शके १ ९ ४० 


ew 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 31st December 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION Act. 

No.MIS0118 /CR -29 (Part 1 )/EXC - 2 .- Whereas , the Government ofMaharashtra is satisfied that the 
following rules further to amend the Maharashtra Potable Liquor (Fixation ofMaximum Retail Prices) Rules, 
1996 , should be brought into force at once , and therefore , the rules should be made without previous 
publication as provided by the proviso to sub - section ( 3)ofsection 143 of the Maharashtra Prohibition Act 
(XXV of 1949 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and sub -clause ( ii) of clause 
( h1) ofsub - section (2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it 
in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Potable Liquor (Fixation ofMaximum Retail Prices) Rules , 1996 , as follows namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Potable Liquor (Fixation ofMaximum Retail Prices ) 
(Amendment) Rules , 2018 . 

2. These rules shall come into force with effect from 1st January 2019 . 

3. In rule 5 of the Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum Retail Prices ) Rules , 1996 , 
(i) in clause (A ), in sub -clause (ii), for the paragraphs (a ) and (b ) and the examples , the following shall be 
substituted namely: 

“ (a ) 5 times of the manufacturing cost, if manufacturing cost per bulk litre of Foreign Liquor 
(Spirits ),including Imported liquor bottled in India , doesnot exceed Rs. 210. ( rupees two hundred ten 
only ) plus sales tax at the prevalent rate . 

(b ) 5 times the manufacturing cost increased by 4 times the manufacturing cost in excess of 
Rs . 210. ( rupees two hundred ten only) per bulk litre, ifmanufacturing cost per bulk liter of Foreign 
Liquor (Spirits ), including Imported liquor bottled in India , exceeds Rs. 210. (rupees two hundred ten 
only ) plus sales tax at the prevalent rate . 

Examples.- 1. If manufacturing cost of 750 ml. IMFL bottle is declared as Rs. 175 the Maximum 
Retail Price shall not exceed Rs . [ 175 X 5+ ( 175-157.50 ) X 4 ] + 35 % sales tax , i.e. Rs. 945 + 330.75 = 
1275.75 . 

2. If manufacturing cost of 180 mlIMFL bottle is declared as Rs. 45 the Maximum Retail Price 
shall not exceed Rs. [45 X5 + (45-37.80 ) X 4 ] + 35 % sales tax, i.e. Rs.253.80 + 88.83 = 342.63"., 

(ii) In rule 5 of the Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum Retail Prices) Rules , 1996 , in 
clause ( A1), in sub - clause (i) for paragraphs (a ) and (b ) the following shall be substituted namely : 

" (a ) 5 times of the manufacturing cost plus sales tax at the prevalent rate plus custom duty , 
if manufacturing cost per bulk litre of Foreign Liquor ( Spirits ), does not exceed Rs. 210. (rupees 
two hundred ten only ) ; 

(b ) 5 times themanufacturing cost, increased by 8 times themanufacturing cost, in excess 
of rupees 210. (rupees two hundred ten only ) per bulk litre of Foreign Liquor ( Spirits ), plus sales 
tax at the prevalent rate plus custom duty if manufacturing cost per bulk litre of Foreign Liquor 
exceeds rupees 210. (rupees two hundred ten only ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H. WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब - ४६३-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, डिसेंबर ३१ , २०१८ / पौष १० , शके १ ९ ४० 


गृह विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


क्रमांक एमआयएस ०११८ / प्र.क्र २ ९( भाग -१) रा.उ.शु- २.- महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१ ९ ४ ९ चा २५ ) याच्या कलम १०५ च्या 
पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, शासन अधिसूचना, गृह विभाग , क्रमांक अआरएएम . 
१०९ ६/ २१/ २ / इएक्ससी-३, दिनांक १३ सप्टेंबर १९९ ६ मध्ये दिनांक १ जानेवारी २०१९ पासून याद्वारे पुढील सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसुचनेमधील, अनुसुचीमध्ये, नोंद ८ मधील रकाना ( ३) मधील शब्द व आकडे “ रूपये ३०० " ऐवजी पुढील शब्द व आकडे 
" रूपये ३५० " नोंद बदली दाखल करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पी . एच . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ३१, २०१८ / पौष १०, शके १ ९ ४० 


4 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 31st December 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. MIS0118 /CR -29(Part 1)/EXC-2.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 105 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949 ), the Government ofMaharashtra hereby 
amends the Government Notification , Home Department, No. ARM 1096 /21 / 2/EXC - 3 , dated the 13th 
September 1996 , with effect from 1st January 2019 , as follows, namely : 

In the said notification , in the Schedule , in entry 8 , in column ( 3 ), for the word and figures " rupees 300 " 
the word and figures " rupees 350 " shallbe substituted . 


By ord 


and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H. WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY IC DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


